Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६, अंक २९ ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६-२२ , २०२०/ आषाढ २५-३१ , शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


नाही . 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, 

जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
१-१४ 

निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म. शा . रा., अ . क्र . ४४९ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक उविअ - अ.का.- भू.सं - कावि - १३५-२०२०. - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भू.सं- अका- कावि .-३९४-२०१९ , 
दिनांक ४ जुलै २०१९ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 


अ .- एक -१ ( १५६८) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १६-२२ , २०२०/ आषाढ २५-३१ , शके १९ ४२ 


अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट -कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ, ता.जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२००८-२००९ , मौजा हातगांव , तालुका, जिल्हा यवतमाळ. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२/१ 


० १० 


२ 


४/१ 


०३९ 


३ 


४/२ 


०४९ 


४ 


० १० 


७/१ 


० ०६ 


६ 


५३/ १ अ 


०२० 


एकूण 

संपादित क्षेत्र 


१३४ 


संपादनाचे प्रयोजन -: सालोड प्रकल्प मुख्य कालवाचे खोदकाम व बांधकामाकरीता . 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


सालोड 

लघु पाटबंधारे योजना. 


।। 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


मुख्य कालव्याचे खोदकाम व बांधकामाकरीता 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


या प्रकल्पाद्वारे नजिकचे शेतजमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधीत 
शेतक- यांना सिंचनासाठी फायदा करुन घेता येईल . त्यामुळे त्यांचे कृषि उत्पन्नात भर पडून 
जिवनमान उंचावणार आहे. तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १६-२२ , २०२० / आषाढ २५-३१ , शके १९ ४२ 


३ 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जमिनीचेवर्णन - : सालोड लघुपाटबंधारे योजना मुख्य कालवाचे खोदकाम व बांधकामाकरीता. 

जिल्हा 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


मौजा हातगांव , तालुका , 


यवतमाळ . 


आर 


१ 


२/१ 


० १० 


२ 


४/१ 


०३९ 


३ 


०४९ 


४ 


५ 


०१० 


७/१ 


००६ 


६ 


५३/ १ अ 


०२० 


एकूण संपादित क्षेत्र 


१३४ 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 
टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 


दिनांक ०६ जुलै २०२० . 


एम . देवेंदर सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५० . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का. - कावि -२९२-२०२०. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा आला करण्यात आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . 

ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०२०/ आषाढ २५-३१, शके १९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापित होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) 


आणि , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे, 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.) 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही. 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थीतीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांच्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आहे) याच्या नियम १० 
च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्रमांक २, अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९-४७-२०१९ -२०२०, गाव चांदूर रेल्वे, तालुका चांदूर रेल्वे, जिल्हा अमरावती. 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२६/२ 


०१५ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: 


प्रकल्पाचे नाव 

चांदूर रेल्वे शहरातील मिनी बायपास सस्ता सरळीकरण करण्याकरीता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

चांदूर रेल्वे शहरातील मिनी बायपास सस्ता सरळीकरण करण्याकरीता. 
सामाजिक मिळणारे लाभ 

चांदूर रेल्वे शहरातील मिनी बायपास रस्ता सरळीकरण करणामुळे वहिवाटीची व जाण्या-येण्याची 
सुविधा होईल तसेच शेतक -यांच्या शेतमालाची ने- आण करणे सोयीचे होईल 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : -विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


-- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १६-२२ , २०२० / आषाढ २५-३१ , शके १९ ४२ 


५ 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : सदर प्रकरणी घरे/ कुटुंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व 
पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची आवश्यकता नाही.) 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग ४ अ महसूल व वन विभाग, मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्रमांक २ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५१. 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.- अ.का.- कावि -२९३-२०२०. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा आला करण्यात आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 

ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे. 


वाटते . 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापित होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) 


आणि, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे , 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.) 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 
अ .- एक -२ ( १५६८ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०२०/ आषाढ २५-३१, शके १९ ४२ 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थीतीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांच्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आहे) याच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 


उक्त 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प, लाभक्षेत्र क्रमांक २, अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


, 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८-४७-२०१९ -२०२० , गाव चांदूर रेल्वे, तालुका चांदूर रेल्वे, जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक मालमत्ता क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
चौ . मी . 


१ 


१५२५ 


०७५.३२ 


२ 


२८५.७५ 


१५१५ 
१५०६ 


३ 


०३८५७ 


४ 


१५०७ 


०३२.०० 


१५० ९ 
१५०८ 


०३०.०० 
१६२.०० 


६ 


एकूण क्षेत्र 


६२४.०४ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


चांदूर रेल्वे येथील रेल्वे 

उड्डाणपुलाच्या 

पोचमार्गाच्या बांधकामाकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


सामाजिक मिळणारे लाभ 


चांदूर रेल्वे येथील रेल्वे उड्डाणपुलाच्या 

पोचमार्गाच्या बांधकामाकरीता . 
चांदूर रेल्वे येथील रेल्वे उड्डाणपुलाच्या पोचमार्गाच्या बांधकामामुळे वहिवाटीची व जाण्या- येण्याची 
सुविधा होईल तसेच शेतक- यांच्या शेतमालाची ने- आण करणे सोयीचे होईल . 


अनुसूची- तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : -विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०२० / आषाढ २५-३१ , शके १९ ४२ 


७ 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : सदर प्रकरणी घरे कुटुंबे बाधीत होत नाहीत. सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व 
पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची आवश्यकता नाही.) 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग ४ अ महसूल व वन विभाग, मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्रमांक २ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


शैलेश नवाल , 


अमरावती : 
दिनांक २१ जून २०२० . 


जिल्हाधिकारी अमरावती. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५२. 
कार्यकारी अभियंता , 

यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकन्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 

अधिसूचना -३ 


क्रमांक २० ९ ०- अमप्रवि - तां -३ -पंढरीम.प्र.डा.का. अधि .- ३-२०२०. 


या अधिसूचनेमुळे बाधीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना 
शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे 
आत अधीक्षक अभियंता , उर्ध्ववर्धासिंचन मंडळ , अमरावती यांचेकडे 
अपील दाखल करता येईल . 

अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव - पंढरी मध्यम प्रकल्प ( डावा मुख्य कालवा ) 

ता . वरुड जि . अमरावती . 
पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता - पाणी वापर संस्था क्र . १ 

( प्रस्तावित ) 
संस्थेचे एकूण 

क्षेत्र —४७८.८७ हेक्टर 
चार/ शाखा- कालवा / विमोचक गावनिहाय गट क्षेत्र 
वितरिका 

क्रमांक 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

हे . आर 


ज्याअर्थी, पाणी वापर संस्थांची कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे 
शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील कलम ५, ६ व ७ 
अन्वये जलशास्त्रीय तत्वावर आधारून प्रशासनिक सोईने करण्याचे ठरविले 
असल्यामुळे मी , अ . अं. सावंत , कार्यकारी अभियंता, अमरावती मध्यम 
प्रकल्प विभाग , अमरावती या अधिसूचनेद्वारे खाली नमूद केलेल्या पाणी 
वापर संस्थांची कार्यक्षेत्रे निश्चित करत आहे आणि असे निर्देशित करत 
आहे की , त्या पाणी वापर संस्थांचे अद्यावत व प्रमाणित नकाशे आणि 
भूधारक आणि किंवा भोगवटदाराच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायत , पाटबंधारे 
शाखा, उपविभाग, विभाग यांची कार्यालये तसेच अन्य महत्वाच्या सार्वजनिक 
ठिकाणी 

सूचना फलकावर लावण्यात याव्यात . 


पाणी वापर 


उराड 


डावा मुख्य कालवा विमोचक एल-१९ 


२३६ 


१०४ 


डीओ.- १ 


०३२ 


२३७ 
२३८ 


सा . क्र . ७३५ मी . 


०२४ 


० ८२ 


०६० 


त्याअर्थी, मी , अ . अं . सावंत , कार्यकारी अभियंता, अमरावती मध्यम 
प्रकल्प विभाग , अमरावती या अधिसूचनेद्वारे असे घोषीत करत आहे की , 
समुचित प्राधिकरण व्यक्तीगत जमीनधारकाला किंवा भोगवटदाराला पाण्याचा 
पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतक -याकडून व्यवस्थापन 
याखाली येणा- या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणी 
वापर संस्थेतर्फे पाणी पुरवठा करुन घेणे बंधनकारक असेल . 


२३ ९ 
२४६/ पी 
२४७ / पी 
३०८ / पी 


०३३ 
१३४ 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र . . ४६८ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १६-२२ , २०२०/ आषाढ २५-३१ , शके १९ ४२ 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


अनुसूची - चालू 
( २) 

( ३ ) 


( १ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


हे . आर 


पुसला 


१४५ 


विमोचक एल -२० 


२४० 


० ९ १ 


०८१ 


एल -१ 


२४१ 


० ३० 


० ८५ 


विमोचक एल-२८ 

२५ ९ 
डीओ-५ 

२५८ 
सा . क्र . १७५८ मी . २५७ 

२५६ 
२७८ 
२७७/ पी 


सा . क्र . ७८१ मी . 


२४२ 


० २६ 


१६२ 
१३९ 
२५३ 


२४३ 


०६८ 


२४४ 


०४६ 


२४५/ पी 


०७७ 


एकूण 

क्षेत्र 


८६५ 


२७६ 


३२० 


उराड 


२५४ 


६६४ 


विमोचक एल -२९ 
डीओ-६ 


३०८ / पी 


० ५१ 


४२ ९ 


१४८ 


सा . क्र . २३०५ मी . 


८ १२ 


एकूण क्षेत्र 


७०९ 


एकूण क्षेत्र 


१४४ 


उराड 


०७५ 


० ८ ९ 


२ १ ९ 
०६७ 


० ८३ 


विमोचक एल -३ ९ 

१३२ 
डीओ-७ 

१३८ 
सा . क्र . ३१३८ मी . १३९ 

२११ / पी 
१३७ 
१३६ 
४७ ९ / पी 


विमोचक एल-२१ 

२६७ 
डीओ-२ 

२६८ 
सा . क्र . ११३६ मी . २६ ९ 

३०४ 


१२१ 


२५४ 


१७८ 


२५४ 


३०६ 


११९ 


२५८ 


३०७ 


११० 


एकूण 

क्षेत्र 


१२ ७१ 


०३८ 


३१० 
३०५ / पी 


१६९ 


४८ 


५३३ 


विमोचक एल -४३ 
डीओ-८ 
सा . क्र . ३५२२ मी . 


४८६ 


०८० 


एकूण क्षेत्र 


९ ०८ 


एकूण 

क्षेत्र 


६ १३ 


३०२ 


३०० 


विमोचक एल -२२ 
डीओ-३ 


३०३ 


२५७ 


० ८५ 


०६० 


सा . क्र . १२३७ मी . 


विमोचक एल -४४ 

४ ९९ 
डीओ-९ 

४९ ८ / पी 
सा . क्र . ३७१२ मी . ५०० 

५०१ 


१८ ९ 


एकूण 

क्षेत्र 


५५७ 


०७७ 


५०४ 


३०३ 


१२५ 


०६० 


विमोचक एल-२३ 

२७१ 
डीओ-४ 

२७२ 
सा . क्र . १५९ ५ मी . २७३ 


५०३ 
१०५ / पी 


१ ९ ४ 


३५७ 


० २० 


२७४ 


१ ४० 


एकूण 

क्षेत्र 


११३१ 


२७५ 


१८५ 


विमोचक एल -४५ 


१०४ 


३१५ 


२७६ / पी 


०७० 


५०५ 


४ १ ९ 


० ५ ९ 


२ ९९ 
३०० 


एल-२ 
सा . क्र . ४२१७ मी . 


१ 


१०८ 


० ५ ९ 


२ / पी 


० ९ ६ 


एकूण क्षेत्र 


८ ५२ 


एकूण क्षेत्र 


९ ३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १६-२२ , २०२० / आषाढ २५-३१ , शके १९ ४२ 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


अनुसूची - चालू 
( २ ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( १ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


( ४ ) 
हे . आर 


३२० 


१६२ 


०८० 


विमोचक एल -४६ ५०६ 
डीओ-१० 

५१२ / पी 
सा . क्र . ४२६२ मी . ५१३ 

५१४ 


विमोचक एल-५० 

५४६ 
डीओ-१४ 

५४७ 
सा . क्र . ५११३ मी . ५४४ 


३२४ 


०८२ 


२८० 


० ८२ 


५४५/ पी 


० ४० 


५१५ 


०४८ 


५४१ 


१६४ 


५१६ 


० ९ ५ 


एकूण 

क्षेत्र 


. . ९ ७० 


एकूण 

क्षेत्र 


७०७ 


४ 


१५५ 


विमोचक एल-५१ 
डीओ-१५ 


० ८५ 


० ८१ 


० ८७ 


सा . क्र . ५३४७ मी . ६ 


० ३० 


विमोचक एल -४७ ५१७ 
डीओ-११ 

५१८ 
सा . क्र . ४३४ ९ मी . ५१ ९ 

५२० / पी 


७ 


০ 99 


१०५ 


० १० 


८ 


०८० 


९ 


०४३ 


५५५ 


१७६ 


१० 


२०० 


५११ 


१ ९ ३ 


१८४ 


११ / पी 
१२/ पी 


११५ 


एकूण क्षेत्र 


६५६ 


१३/ पी 


०३४ 


५५४ 


१५६ 


क्षेत्र . . ९९८ 


एकूण क्षेत्र 


० ८७ 


विमोचक एल -४८ 
डीओ-१२ 

५५३ 
सा . क्र . ४७९ ७ मी . ५२९ 

५३० 


१५६ 


०६४ 


०६० 


५३१ 


० ८१ 


उप मुख्य कालवा 
क्रमांक -१ 
( एस.एम.- १ ) 


विमोचक एल -१ 
ओएल -१ 


पुसला 
२४९ / पी 
२४८ 
२५३/ पी 
२५८ / पी 


३६१ 


५३२ 


१०१ 


सा . क्र . २८० मी . 


१२९ 


५५२ 


२ २३ 


०४६ 


५५१ 


० ९९ 


२५५ 


१२० 


५५० 


१८४ 


१०३ 


२५६ 
२४५ / पी 
२५७ 


० २ ९ 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र . .११ ५१ 


१६८ 


५४ ९ 


२४४ 


विमोचक एल-४ ९ 
डीओ-१३ 


एकूण 

क्षेत्र 


१०१५ 


२४४ 


५४८ 
सा . क्र . ४९०१ मी . ५३५ / पी 


०३० 


विमोचक एल-२ 
ओएल-२ 


२७३ / पी 


० ८ ९ 


०७० 


२७४ 


१४४ 


०४० 


५३६ / पी 
५३७ / पी 
५३८ / पी 
५३९ / पी 


सा . क्र . ७८२ मी . 


२७५ 


१४४ 


० ५५ 


२७७ 


१६८ 


१४० 


२७८ 


०८४ 


५४० 


२०७ 


२७ ९ / पी 


० ९ ० 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र . . १० ३० 


एकूण 

क्षेत्र 


७१९ 


अ .- एक -३ ( १५६८). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०२०/ आषाढ २५-३१, शके १९ ४२ 


अनुसूची- चालू 
( २ ) ( ३ ) 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( ४) 


हे . आर 


हे . आर 


३०५ 


० १३ 


उराड 


विमोचक एल -३ 
ओएल-३ 
सा . क्र . ९ ५३ मी . 


३०६ 


०१४ 


०७८ 


३०७ 


० ५६ 


०४६ 


विमोचक एल-७ 

२२ ९ 
ओएल-५ 

२३० 
सा . क्र . १४८० मी . २३४ 

२३५ 


३०८ 


०२५ 


०४९ 


३० ९ 


०३२ 


० ५८ 


३१० 


०३३ 


३३८ 


३५० 


० ४० 


पुसला 


३४० 


१२० 


०८४ 


३११/ पी 
२८० 
२७ ९ / पी 
२८१/ पी 


३४१ 


० ३८ 


१३० 


३४३ 


० ११ 


० ७६ 


३४४ 


० ११ 


२८१/ अ 


१३० 


३३९ 


०५१ 


३४५ 


१४४ 


एकूण क्षेत्र 


६३३ 


३४२ 


० १२ 


विमोचक एल -६ 


०३६ 


एकूण क्षेत्र 


९ ६८ 


३११/ पी 
ओएल-४ 

३१४ 
सा . क्र . ११७१ मी . २८१ 


२४८ 


२०१ 


उराड 


२८२ 


० ५२ 


विमोचक एल -८ 


१०६ 


२८३ 


१०८ 


१ ९ २ 
ओएल-६ 

१ ९ ३ 
सा . क्र . १७४१ मी . १ ९ ४ 


१०५ 


२८४ 


० १५ 


०६१ 


२८५ 


०१६ 


१ ९ ५ 


० १ ९ 


२८६ 


०१८ 


१ ९ ६ 


० ६० 


२८८ 


० १३ 


१ ९ ७ 


० ९ ६ 


२ ९ ० 


०६७ 


१ ९ ८ 


१४६ 


२ ९९ 


० १ ९ 


० ७ ९ 


१ ९९ 
२०० / पी 


२ ९ १ 


०७० 


११५ 


२ ९ २ 


०२० 


२ ९ ३ 


० ११ 


एकूण 

क्षेत्र 


७८७ 


२ ९ ४ 


०३६ 


२ ९ ५ 


०३६ 


१०१ 


२ ९ ६ 


० १० 


० ९ १ 


विमोचक एल -१२ 

१६४ 
ओएल-७ 

१६३ 
सा . क्र . १९ ३६ मी . १ ९ १ 

१ ९ ० 


२ ९ ७ 


००९ 


२१० 


२ ९ ८ 


०६० 


१४९ 


१८८ 


२१० 


२९९ 


० १ ९ 


१८७ 


० ८१ 


३०० 


०२५ 


१ ९ ६ 


३०१ 


० २१ 


१८६ 
१८५/ पी 
१८४ पी 


० ८ ९ 


३०२ 


०६१ 


१०७ 


एकूण क्षेत्र 


. . ११ ७१ 


एकूण 

क्षेत्र 


१२३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०२० / आषाढ २५-३१ , शके १९ ४२ 


११ 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


अनुसूची- चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( 9 ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


हे . आर 


विमोचक एल-१७ 


०२५ 


० ८१ 


५० / पी 
५१ / पी 


१४७ 


२१५ 


विमोचक एल -१३ 

१६५ 
ओएल -८ 

१६६ 
सा . क्र . २१८७ मी . १६७ 

१६८ 


एसएल -२ 
सा . क्र . २८६३ मी . ९९ / पी 


२५७ 


१०१ 


११७ 


२७७ 


१६२ 


१६ ९ 


०४२ 


११८ / पी 
११ ९ / पी 


० ९ ६ 
० ५० 


१७० 


०४६ 


१७१ 


०४६ 


एकूण 


क्षेत्र 


८ ५२ 


१७२ 


०४२ 


१७३ 


० ९ १ 


० ८ ९ 


९ ५ / पी 
९ ७ / पी 


१७४ 


विमोचक एल-१८ 

ओएल-११ 
सा . क्र . २ ९ ४४ मी . ९ ८ 


० ९ १ 


०७० 


१७५ 


१८१ 


० ८३ 


१७६ 


०८४ 


३ ९ ५ 
२७३ 


एकूण 

क्षेत्र 


११८२ 


०२८ 


९९ / पी 
५२/ पी 
५१ / पी 
५० / पी 
४ ९ / पी 
४८ / पी 


०४२ 


विमोचक एल -१४ 


१५३ 


७४८ 


०६२ 


एसएल -१ 


१५२ 


४६६ 


० ९ २ 


सा . क्र . २३ ९ ३ मी . 


१२ १४ 


एकूण क्षेत्र 


११३५ 


एकूण क्षेत्र 


१२३ 


० २१ 


पुसला 


विमोचक एल -१५ 
ओएल-९ 
सा . क्र . २४८० मी . 


३१२ 


१७९ 


१२४ 


०२१ 


विमोचक एल-४ 
ओएल -१२ 


३१४ 


०४६ 


१२५ 


०२१ 


सा . क्र . ५० मी . 


३१५ 


०४८ 


१२६ 


०७१ 


०४१ 


१४६ 


१५८ 


३१६ 
३१७ 


०४९ 


१४७ 


०७२ 


० ९ १ 


१४८ 


१६५ 


१५९ 


५४० 


१४ ९ 
१५० / पी 


३१८ 
३१३ / पी 
३३४ / पी 
३३५ / पी 


१०३ 


०७८ 


०४५ 


१२२ 


० ९ ६ 


एकूण 

क्षेत्र 


७६१ 


एकूण क्षेत्र 


१२४३ 


०७३ 


२१६ / पी 
२६४ 


११६ 


विमोचक एल -१६ 
ओएल -१० 


०८४ 


विमोचक एल -५ 

ओएल -१३ 
सा . क्र . २६७ मी . 


११८ / पी 
८६ / पी 


१६६ 


० ५० 


सा . क्र . २६ ९ ६ मी . 


० ५३ 


१२० 
१२१ / पी 


१७० 


३१ ९ 
३२० 
३२१ / पी 
३२२ / पी 
३२३ / पी 


० ९ ० 


१५१ 


१० ९ 


१०० 


१२० 


एकूण 

क्षेत्र 


६१४ 


३२४ 


११३ 


३२५ 


० ५८ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०२०/ आषाढ २५-३१, शके १९ ४२ 


अनुसूची- चालू 
( २ ) ( ३ ) 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( १ ) 


( ४) 


( १ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


३२६ 


०२३ 


०३० 


३२७ 


० २४ 


०३३ 


०७४ 


२४२/ पी 
२४३ / पी 
२४४/ पी 
२२४ / पी 
२३ ९ / पी 


३२८ / पी 
३१३/ पी 


० २८ 


०५४ 


० ९ ७ 


३३२ 


० ५० 


० ५१ 


३३३ 


०६१ 


एकूण 

क्षेत्र 


१० ४२ 


एकूण क्षेत्र 


१०६६ 


विमोचक एल -२५ 


२६६ 


५६७ 


३४६ 


०८० 


२७० 


१०९ 


विमोचक एल - ९ 
ओएल-१४ 
सा . क्र . ९ ४ मी . 


एसएल-३ 
सा . क्र . ३२७ मी . 


३४७ 


० ५६ 


२६५ 


१०८ 


१२९ 


२३ ९ 


१६२ 


३४८ 
३४९ / पी 


१०६ 


३५० / पी 


१५४ 


एकूण क्षेत्र 


९ ४६ 


एकूण क्षेत्र 


५२५ 


२३७ 


२५९ 


विमोचक एल-२६ 
ओएल -१८ 
सा . क्र . ५६१ मी . 


२३६ 


४२७ 


उराड 


२३८ 


२६६ 


१६० 


० २१ 


विमोचक एल-१० 
ओएल-१५ 
सा . क्र . १७६ मी . 


१६१ 


२२७ 


एकूण 

क्षेत्र 


९ ५२ 


२३२ 


२८२ 


०४० 


१६२ 
१५७/ पी 
१५८ / पी 
१५९ / पी 


विमोचक एल-२७ 

ओएल -१ ९ 
सा . क्र .७५० मी . 


२०१/ पी 
२०३ 


१८० 


१२५ 


१८८ 


२२५ 


० ९ ० 


२२६ 


१७७ 


एकूण 

क्षेत्र 


११३० 


२२७ 


१३५ 


२२८ 


१०६ 


१५४ 


१६२ 


२३१ 


० ५३ 


विमोचक एल-११ 
ओएल-१६ 


१५५ 


५५० 


२३२ 


० ४३ 


सा . क्र . ४७८ मी . 


१५६ 


१५२ 


२३३ 


२४३ 


१५७/ पी 


०३५ 


एकूण 

क्षेत्र 


१० १२ 


एकूण 

क्षेत्र 


८ ९९ 


विमोचक एल-३० 


२५० 


१३६ 


उप मुख्य कालवा 


२६३ 


० ८१ 


उप मुख्य कालवा 
क्र .३ 
एसएम -३ 


२५१ 


२८१ 


विमोचक एल-२४ 
ओएल-१७ 
सा . क्र . २६३ मी . 


एसएल-४ 
सा . क्र . १४८ मी . 


क्र .२ 


२६४ 


१२५ 


२५२ 


१७५ 


एसएम-२ 


२६२ 


० ८७ 


२५३ 


० ९ १ 


२६१ 


२४५ 


२५५ 


१६९ 


२६० 


१०१ 


२४० 


० ५७ 


एकूण 

क्षेत्र 


८ ५२ 


२४१ 


१०७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०२० / आषाढ २५-३१ , शके १९ ४२ 


१३ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


( ४ ) 
हे . आर 


२१५ 


० ५० 


एसबीएम -३ 


३०२ 


विमोचक एल -३१ 

ओएल-२० 
सा . क्र . १८१ मी . 


विमोचक एल-३२ 
ओएल -२४ 


२१६ 


० ५० 


४३० 


२० ९ 
२२२ / पी 
१४१ / पी 
१४० / पी 


सा . क्र . २३ मी . 


२४९ 


२१७ 


०४९ 


० ८६ 


२१८ 


० ५० 


२१ ९ 


० ९ ५ 


एकूण क्षेत्र 


१० ६८ 


२२० 


० ८ ९ 


१ ९ ० 


विमोचक एल-३३ 


२८३ 


२२१ 
२२२ / पी 
४५३ 


२२२/ पी 
२४४/ पी 


२६ ९ 


० २८ 


ओएल-२५ 
सा . क्र . २०० मी . 


०४० 


१०४ 


२४५ 
२४६ 


क्षेत्र .. 


२४८ 


० ५३ 
०६५ 
१३९ 


एकूण क्षेत्र 


८ ८२ 


२४ ९ 
२२३ / पी 


३०७ 


१३३ 


विमोचक एल -३६ 

ओएल-२१ 
सा . क्र . ५४४ मी . 


२१० 
२११/ पी 


२०३ 


एकूण 

क्षेत्र 


९ ७ ९ 


२१२ 


२७० 


२१३ 


१३१ 


२०४ 


२३७ 


विमोचक एल -३४ 
ओएल -२६ 


१५५ 


१०१ 


२१४ 
१४० / पी 
१४१/ पी 


२०५ 
२०६ 


१०० 


सा . क्र . ३११ मी . 


० ८१ 


२०७ 


०६३ 


१२५ 


२०८ 


२०४ 


१८० 


०५५ 


एकूण 

क्षेत्र 


११ १७ 


१८१ 


१०४ 


१८२ 


० ५३ 


१११ 


२११ 


१०७ 


विमोचक एल -३७ 
ओएल-२२ 
सा . क्र . ९ ६ ९ मी . 


१८३ 
१८४/ पी 


१२ ९ 


२३८ 


१०७ 


१३० 


१४७ 


१३१ 


१२३ 


एकूण 

क्षेत्र 


११ १२ 


१४२ 


०६३ 


१४१ 


०६३ 


विमोचक एल-३५ 
ओएल -२७ 


१४४ 
१४४५ / पी 


२८७ 


१४३ 
१४५ / पी 
१२८ / पी 


२६६ 


सा . क्र . ५६ ९ मी . 


१७७ 


० ९ ८ 


१२५ 


१७८ 


२५६ 
२१९ 


एकूण 

क्षेत्र 


१७९ 
१८५ 


१२३६ 


०८९ 


११२ 


२१६ 


एकूण 

क्षेत्र 


१० ९ ० 


विमोचक एल -३८ 
ओएल-२३ 
सा . क्र . १३२६ मी . 


५२७ 


०४५ 


१५४ 


१२८ / पी 
११६/ पी 
१०० / पी 
१०१ / पी 


उप मुख्य कालवा 
क्र .४ 
एसएम -४ 


विमोचक एल-४० 

ओएल -२८ 
सा . क्र . २६८ मी . 


१३३ 
१३४ 
४ ९ ७ / पी 


१८७ 


० ६० 


०७६ 


२३७ 
३७५ 


११० 


एकूण क्षेत्र 


१०३३ 


एकूण क्षेत्र 


८४४ 


अ.-एक-४ ( १५६८ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०२०/ आषाढ २५-३१, शके १९ ४२ 


अनुसूची - चालू 
( २) ( ३ ) 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( 9 ) 


( ४ ) 


( 9 ) 


( ४) 


हे . आर 


हे . आर 


१०५ / पी 


४०१ 


११३ 


१५६ 


विमोचक एल-४१ 
ओएल -२९ 


विमोचक एल -४२ 
ओएल -३० 


१०६ 


० ८१ 


११४ 


१६९ 


सा . क्र . ५२६ मी . 


१०७ 


१४७ 


सा . क्र . ८३३ मी . 


२०२ 


१०८ 


० ८५ 


११५ 
१०० / पी 
१०२/ पी 


० ८६ 


१० ९ 


३५६ 


१७१ 


१०३ 


० ८७ 


एकूण क्षेत्र 


१०६९ 


एकूण क्षेत्र 


८ ७१ 


पाणी वापर संस्थेचे 

एकूण 

क्षेत्र 


४७८ ८७ 


गोषवारा 


, 


प्रकल्पाचेनाव : पंढरी मध्यम प्रकल्प ( डावा मुख्य कालवा), तालुका वरुड , जिल्हा अमरावती 
प्रकल्पाचे नाव पाणी वापर संस्थेचे नाव व प्रकल्पाचे 

एकूण 

प्रकाशित 
पत्ता 

लाभक्षेत्र करावयाचे क्षेत्र 


अ.क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . 


आर 


हे . 


आर 


१ 


४७८ ८७ 


४७८ ८७ 


पाणी वापर संस्था क्र .१ 
( प्रस्तावित ) 


पंढरी मध्यम प्रकल्प 
( डावा मुख्य कालवा ) 
तालुका वरुड , 
जिल्हा अमरावती . 


पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र : 


४७८ ८७ 


अमरावती : 
दिनांक १ जुलै २०२० . 


अ . अं . सावंत, 

कार्यकारी अभियंता , 
अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग , 

अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


